राज्य योजना सन 2022-23 अंतर्गत ग्रामपरिसर व 
आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) अंतर्गत 
संत तुकाराम वनग्राम योजने अंतर्गत जिल्हास्तरीय 
पुरस्काराकरीता आणि संरक्षित वनांचे लगत 
क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या 
लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस 
वाटपाच्या (बांधील व नविन लाभार्थ्यासह) चाळू बाब 
प्रस्तावाकरीता अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.८२/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- 39 जानेवारी, 2023 


संदर्भ :-१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/यो/इए/संवव्य/प्र.क्र.०३/२०२२-२३/१९१, दि.२९.०७.२०२२, 
दि.२६.०९.२०२२ व दि.३०.११.२०२२. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपुर यांनी 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करिता राज्य योजनांतर्गत "ग्राम परिसर व आदिवासी 
विकास कार्यक्रम " (२४०६ १५२१) या योजनेंतर्गत पुणे वनवृत्तासाठीचा संत तुकाराम वनग्नाम योजने 
अंतर्गत जिल्हास्तरीय पुरस्काराचा तसेच ठाणे व नागपूर वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत 
क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस व बायोगॅस, 
दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहनाकरिता (बांधील व नविन 
लाभार्थ्यासह) प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर केला आहे. 

राज्य योजनेअंतर्गत "ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम " (२४०६ १५२१) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता एकूण रु. १७००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीवर (बीम्सवर) २४०६ १५२१ या योजनेकरिता ०५- बक्षिसे या सविस्तर शिर्षांतर्गत रु.१६.५३ 
लक्ष व ५०-इतर खर्च या सविस्तर शिर्षांतर्गत असा एकूण रु.३१९.८१ लक्ष इतका निधी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. 


त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी अनुदानाची मागणी केल्यानुसार पुणे वनवृत्तासाठीचा संत तुकाराम वनग्राम योजने 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.८२/फ-२ 


अंतर्गत जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी तसेच ठाणे व नागपूर वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत 
क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस वाटपाकरिता 
ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ 9429) या लेखाशीर्षाअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी पुणे वनवृत्तासाठीच्या संत तुकाराम वनग्राम योजने 
अंतर्गत जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी ०५-बक्षिसे या सविस्तर शिर्षातर्गत रु.२.१६ लक्ष तसेच ठाणे 
व नागपूर वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना 
सवलतीच्या दराने Halt गॅस वाटप करण्यासाठी ५०-इतर खर्च या सविस्तर शिषांतर्गत 
रु.३१७.६५ लक्ष अशा एकूण रु.३१९.८१ लक्ष इतक्या रकक्‍्कमेस उद्दिष्ट निहाय खर्च करण्यास नमुद 
अटी व शतींचे अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू शासकीय मान्यता खालील अटींच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी या 
विभागाकडून मंजूर केलेल्या प्रस्तावातील क्षेत्र / कार्यक्रम / कामे यावरच खर्च होईल व 
कामाची द्विरुक्ती होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍्त कोणत्याही नवीन बाबीवर 
/नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

२) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना 
सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप 
करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

३) सदर योजनेकरिता वितरित केलेला निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

४) त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील अटी व शतींची पूर्तता करण्यात येईल याची देखिल दक्षता घ्यावी. 

५) सदर प्रस्तावांतर्गत करावयाच्या कामाचा खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (बिगर आदिवासी उपयोजना) 
909(99) वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, (११)(१०) ग्राम परिसर व आदिवासी विकास 
कार्यक्रम (संयुक्‍त वनव्यवस्थापन) कार्यक्रम (२४०६ १५२१) राज्य योजनांतर्गत योजना या 
लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२२/प्र.क्र.८२/फ-२ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ वरील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ भाग पहिला, उपविभाग-३, परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०१११२१२२२६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL PANDURANG © 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 
) 
) 


४) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 

५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे, पुणे व नागपूर. 

६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे व नागपूर. 

१०) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


